धार्मिक स्थळाच्या बांधकामास सुरवात करण्यापूर्वी गृह 
विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
परिपत्रक क्रमांक-सीटीएम-१००९/प्र.क्र.-६०१/वि.शा.१ ब. 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. दिनांक - २३ नोव्हेंबर, २००९. 


वाचा : १) शासन परिपत्रक, गृह विभाग, क्रमांक-सीटीएम-२०००/प्र.क्र.२४/विशा-१ ब, 
दि. ७ जून, २०००. 


परिपत्रक 


धार्मिक स्थळाचे अनधिकृत बांधकामास आळा घालण्याच्या दृष्टीने संदर्भाधीन दिनांक 
७ जून,२००० च्या परिपत्रकाअन्वये दिलेले निदेश पुढीलप्रमाणे सुधारण्यात येत आहेत :- 
(१) महानगरपालिका क्षेत्रातील धार्मिक स्थळाचे नवीन बांधकाम, वाढीब बांधकाम 
बा पुर्नबांधणीचे प्रस्ताव संबंधित महानगरपालीका आयुक्तांनी बांधकामाच्या 
आराखडयास प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता देण्यापूर्वी प्रशासकीय विभाग 
म्हणून नगर विकास विभागास पाठवावेत. 

(२) ग्रामपंचायत/नगरपालीका क्षेत्रातील धार्मिक स्थळाचे नबीन बांधकाम, वाढीव 
बांधकाम वा पुनर्बांधणीचे प्रस्ताव संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांनी बांधकामाच्या 
आराखडयास प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता देण्यापूर्वी संबंधित प्रशासकीय 
विभागाला (ग्राम विकास विभाग/ महसूल व बन विभाग) पाठवावेत. 

(३) नगर विकास /ग्राम विकास/महसूल व वन विभागाने प्राप्त प्रस्ताव परिपूर्ण 
असल्यास कायदा,सुव्यबस्था व रहदारीचे अनुषंगाने गृह विभागाकडे अनौपचारिक 
संदर्भाद्वारे ना-हरकत प्रमाणपत्राची मागणी करावी. 

(४) गृह विभागाकडून कायदा,सुव्यवस्था व रहदारी संबंधाने ना-हरकत प्रमाणपत्र 
संबंधित प्रशासकीय विभागास पाठविण्यात येईल. 

(५) गृह विभाग संबंधित पोलीस आयुक्‍त,पोलीस महासंचालक यांचेकडून अभिप्राय 


प्राप्त करुन घेवून “ना-हरकत? प्रमाणपत्राबाबत निर्णय घेईल. 


DAGirish Menon\Temple Paripatarak CR No-601.lwp I 


| 
(६) गृह विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त केल्याशिवाय Beane धार्मिक 
स्थळाचे बांधकामास/वाढीव बांधकामास/दुरुस्तीस/पुनर्बांधणीस सुरुवात 


करण्यात येऊ नये. 


र 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नांवाने, 


panna ot 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन, Te विभाग 


प्रति, 

प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
प्रधान सचिव, महसूल व बन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव, प्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

सर्व विभागीय आयुक्त. 

सर्व महानगपालिका आयुक्‍त. 

सर्व पोलीस आयुक्‍त. 

सर्व जिल्हाधिकारी. 

सर्व पोलीस अधिक्षक 


शया झा Menon\Temple Paripatarak CR ९. bon 


